महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मूदतपूर्व/विनंती बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १९२३/प्र.क्र.१३७/१५ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- -शासन आदेश क्र.आकृवि-१२२३/प्र.क्र.१३९/१५ अ, दि.२७/१०/२०२३ 
शासन SGT :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार संदर्भाधीन दि.२७/१०/२०२३ रोजीच्या शासन 
आदेझान्वये करण्यात आलेल्या बदली आदेझात सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालीलप्रमाणे अंशात: बदल 
करण्यात येत आहेत :- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव व सध्याचे | बदलीने पदस्थापना (सुधारित) शेरा 
क्र कार्यरत ठिकाण 
र श्रीमती पुष्पलता हिगे, तंत्र अधिकारी, सुदूर संवेदन दि.२७/१०/२०२३ च्या आदेशान्वये 
तंत्र अधिकारी (विस्तार), (मृदसंधारण), कृषि आयुक्तालय, sas दिलेल्या पदस्थापनेत 
जिल्हा अधिक्षक कृषि महाराष्ट्र राज्य, पुणे. अंशत: बदल करुन. 
अधिकारी, धुळे (रिक्‍त पदी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता 
त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीच्या जागी रूजू होण्यास सांगावे. जे 
नियंत्रण अधिकारी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अशा 
अधिकाऱ्यांविरूध्द शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावा 
४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे पहावे 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०१११०७४३२२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

AMOL NILAKANTH ae ee 


20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fbOde5b35a79c1 cf69a5 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १९२३/प्र.क्र.१३७/१५ओ 


२. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

७. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

qo, संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

११. निवड नस्ती /१५अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


